ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ अन्वये राज्य 
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्यायिक 
सदस्य पदावर श्रीमती उषा सुरेश ठाकरे यांची 
पुनर्नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र. ५९/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:- १८ मे, २०१८ 


वाचा:- १) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० 
२) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/महा./आस्था-३/भरती/२०१८/२१, 
दि.०२.०४.२०१८ 


शासन निर्णय:- 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदीनुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 


राज्यामध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य ग्राहक तक्रार 


निवारण आयोगामध्ये न्यायिक सदस्याची पुनर्नियुक्ती करण्याबाबत दिनांक ३१.०३.२०१८ रोजी 


निवडसमितीची बैठक संपन्न झाळी. सदर समितीच्या बैठकीमध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या 


न्यायिक सदस्य पदी (Judicial Member) श्रीमती उषा सुरेश ठाकरे यांची पुनर्नियुक्‍्ती करण्याची शिफारस 


करण्यात आली. त्यानुसार राज्य ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या कलम १६ (३) नुसार श्रीमती उषा 


ठाकरे यांची राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्यायिक सदस्य पदी खालील अटींच्या अधीन राहून 


पुनर्नियुक्‍ती याद्वारे करण्यात येत आहे :- 


१) श्रीमती उषा सु. ठाकरे न्यायिक सदस्य पदी पुनर्नियुक्‍्ती प्रथम ५ वर्षांसाठी किंवा त्यांच्या वयाची ६७ 


वर्षे पूर्ण होई पर्यंत किंवा पुढील आदेझापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत करण्यात येत आहे. 


राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्यायिक सदस्य यांना महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० 


se 


च्या नियम ७ मधील पोटकलम १ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार वेतन व भत्ते अनुज्ञेय 


राहतील. 


राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे न्यायिक सदस्य, आयोगाच्या कामासाठी दौर्‍यावर असताना, 


AN 
~~ 


राज्य शासनाच्या प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेला प्रवास व दैनिक भत्ता मिळण्यास पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.५९/ग्रासं-४ 


असतील. परंतु त्यांना विमानप्रवास तसेच, वातानुकूलित प्रथम वर्गाचा रेल्वे प्रवास अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


४) महाराष्ट्र ग्राहक सरंक्षण नियम २००० मधील ७(४) व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार राज्य 


ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्यायिक सदस्यांना पदावरून दूर करता येईल. 


५) ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १६ (१) (ब) (२) नुसार अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, 


मुबई, (महाराष्ट्र राज्य) यांना असलेल्या अधिकारान्वये ळोकहितास्तव किंवा प्रशासकीय कारणास्तव 


आव्यक वाटल्यास संबंधित न्यायिक सदस्याची बदली राज्य आयोगाच्या अधिनस्त परिक्रमा 


खंडपीठात करण्यात येईल. 


६) संबंधित न्यायिक सदस्यांच्या सेवाविषयक बाबी ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ व महाराष्ट्र ग्राहक 


संरक्षण नियम, २००० व त्यामधील सुधारणेनुसार राहतील. 


७) संबंधित न्यायिक सदस्यांची पुनर्नियुक्‍ती त्यांनी विहित नमुन्यातील शपथपत्र व हमीपत्र लिहून 


दिल्यानंतर व त्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्विकारल्यांनतरच प्रभावी होईल. 


८) संबंधित न्यायिक सदस्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत 


त्यांनी पदभार न स्विकारल्यास त्यांची नियुक्ती आपोआपच रद्दबातल होईल, याची संबंधितांनी नोंद 


घ्यावी. 


२. उपरोक्त बाबींसाठी होणार खर्च, मागणी क्र.एम-२ “२४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण (०४) (००) 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा मंचाची 


स्थापना करणे (०४) (09) मुंबई शहर (२४०८ ०२५१) ०१” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.५९/ग्रासं-४ 


३. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०५१८१५५६००८२०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ककवा वात 
Raju Ka || Uji cman iccigrarense erage 


2.5.4.20=c9bb69da44e8b03c93d 1a880163547bbb478 
72f2839b6277a288182cbf623cb, cn=Raju Kalluji 


Narpande Rape 
Date: 2018.05.18 15:54:36 +05'30' 


(राजू क. नरपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महारारष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
) प्रधान सचिव, (विधी व न्याय), मंत्राळय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AV 


०८ 


o~ 


a 


£33) 


प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

उप सचिव, गां.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 

प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर 

११)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र  मुंबई,/नागपूर 

१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (द्वारा वित्तीय सल्लागार व उपसचिव) 
) 
) 


S 


(2 


vo 


93) श्रीमती उषा सु. ठाकरे, न्यायिक सदस्या, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
१४) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


